मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी निश्चित 
केलेल्या उद्दिष्टानुसार रस्त्याच्या लांबीचे 
जिल्हानिहाय वाटप... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, 24 ASAT पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २१ एप्रिल, २०२२ 


वाचा: 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 

०६ जानेवारी, २०२२. 
प्रस्तावना : 

राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील दुरावस्था झालेल्या 

रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय वाचा 
मधील दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या 
निकषानुसार, सन २०२२-२३ या वर्षातील रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार 
रस्त्याच्या लांबीचे जिल्हानिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
रस्त्याच्या लांबीचे जिल्हानिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे. 


शासन परिपत्रक: 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील जिल्ह्यांमधील अस्तित्वात असलेल्या इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग या रस्त्यांची जिल्हानिहाय लांबी माहे मार्च, २०२२ मध्ये उपलब्ध करून 
दिलेली आहे. रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकुण लांबी व त्या जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांच्या लांबीच्या 
प्रमाणात त्या जिल्ह्यास अनुज्ञेय होणारी लांबी विचारात घेण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील ३४ 
जिल्ह्यांना पुढीलप्रमाणे दर्जोन्नतीसाठी रस्त्याच्या लांबीचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात येत आहे. 


(लांबी कि.मी.) 
अ.क्र. । जिल्ह्याचे नाव | इजिमाव ग्रामा लांबी (सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून | सन २०२२-२३ साठी | 
माहे मार्च, २०२२ मध्ये उपलब्ध सांख्यिकी माहितीनुसार) । निश्चित केलेल्या 
इजिमा ग्रामा एकुण उद्दिष्टानुसार वाटप 
१ । ठाणे ३३६.६७ २४४६.०२ २७८२.६९ ९१ 
२ | पालघर ११२०.८९ ४२९८.६० ५४१९.४९ १७६ 
३ «| रायगड ७५४.३३ ४४९७.१७ ५२५१.५० १७० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४ 


अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | इजिमाव ग्रामा लांबी (सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सन २०२२-२३ साठी 
माहे मार्च, २०२२ मध्ये उपलब्ध सांख्यिकी माहितीनुसार) | निश्चित केलेल्या 
इजिमा ग्रामा एकुण उद्दिष्टानुसार वाटप 

४ | रत्नागिरी ११९६.८० ६५४९.५६ ७७४६.३६ २५१ 
५ | सिंधुदूर्ग ७०२.२० ५२००.०७ ५९०२.२७ १९१ 
कोकण विभाग ४११०.८९ २२९९१.४२ २७१०२.३१ ८७९ 
६ | पुणे १९६३.६३ ९९१३.०७ ११८७६.७० ३८५ 
७ | सातारा ९७५.८५ ६७४१.१८ ७७१७.०३ २५० 
८ | सांगली १८३५.०२ ५९४७.०७ ७७८२.०९ २५२ 
९ | सोलापूर १३४७.३५ ९४०४.९१ १०७५२.२६ ३४९ 
१० | कोल्हापूर १६७७.४६ ३८७९.५० ५५५६.९६ १८० 
पुणे विभाग ७७९९.३१ ३५८८५.७३ ४३६८५.०४ १४१६ 
११ | नाशिक १८०४.३८ ९७२१.५० ११५२५.८८ ३७४ 
१२ | अहमदनगर ३९५६.४० १००००.३५ १३९५६.७५ ४५२ 
१३ । जळगाव १३१५.९० ६६८०.०० ७९९५.९० २५९ 
१४ | धुळे १०४८.८२ ३३३८.५० ४३८७.३२ १४२ 
१५ | नंदूरबार ८७५.७४ ४०९०.९२ ४९६६.६६ १६१ 
नाशिक विभाग ९००१.२४ ३३८३१.२७ ४२८३२.५१ १३८८ 
१६ | औरंगाबाद १५४४.०० ४८५७.०० ६४०१.०० २०७ 
१७ | जालना १७२२.०० ३१६९.०० ४८९१.०० १५८ 
१८ | परभणी ७४०.०० २८००.०० ३५४०.०० ११५ 
१९ । हिंगोली ६३१.०० १७४७.०० २३७८.०० ८० 
२० | बीड १८३३.०० ६७५४.०० ८५८७.०० २७८ 
२१ । नांदेड ११९४.०० ४५१०.०० ५७०४.०० १८५ 
२२ । उस्मानाबाद १६३०.०० ३२४७.०० ४८७७.०० १५८ 
२३ । लातूर १६२६.०० ३१०२.०० ४७२८.०० १५३ 
औरंगाबाद विभाग १०९२०.०० ३०१८६.०० ४११०६.०० १३३४ 
२४ | अमरावती ८७२.०० ६२७४.९४ ७१४६.९४ २३१ 
२५ । अकोला ८०८७० २१४८.४४ २९५७.१४ ९७ 
२६ | वाशिम ५२५.३१ २६२७.५१ ३१५२.८२ १०२ 
२७ | यवतमाळ २६१४.८० ६५०७.४२ ९१२२.२२ २९६ 
२८ | बुलढाणा १३८८.२९ २८४९.१६ ४२३७.४५ १३७ 
अमरावती विभाग ६२०९.१० २०४०७.४७ २६६१६.५७ ८६३ 
२९ | नागपूर १७७६.७१ ८०३८.७९ ९८१५.५० ३१८ 
३० ।वर्धा ११३९.७५ २३१०.४८ ३४५०.२३ ११२ 
३१ | भंडारा १४६५.०७ ३३१३.५१ ४७७८.५८ १५५ 
३२ | गोंदिया १३४६.२३ ४४२६.९० ५७७३.१३ १८७ 
३३ । चंद्रपूर १९८३.३५ ४८०२.४७ ६७८५.८२ २२० 
३४ | गडचिरोली १३५७.०८ २६०२.६६ ३९५९.७४ १२८ 
नागपूर विभाग ९०६८.१९ २५४९४.८१ ३४५६३.०० ११२० 
एकुण महाराष्ट्र ४७१०८.७३ १६८७९६.७० २१५९०५.४३ ७००० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४ 


०२. 


प्रत्येक जिल्ह्यांतर्गत तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांच्या लांबीच्या व 


संबंधित तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या प्रमाणात तालुकानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करावयाचे असून 
त्याबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांनी, 
त्यांचे स्तरावर तालुकानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करावे. संबंधित जिल्ह्यांमधील तालुक्यांच्या क्षेत्रफळाबाबत 
अधिकृत माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त करून घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०४२१११११३१०६२० असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Pp R AV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4'446f46a56052bf048257ffe4ea090 


78de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB7 
12736F6, 

serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6 


529E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 


(प्रविण जैन) 
वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.पालकमंत्री, सर्व जिल्हे. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, महसूल विभाग, सर्व. 
९. 


जिल्हाधिकारी, सर्व. 


१०. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१२. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व विभाग. 
१५. कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 
१६. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.सह सचिव/उप सचिव सर्व, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


